मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


संदर्भ : 
दि.६/२/२०१८. 


प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ 
मध्ये वितरित केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने धुळे 
जिल्ह्यातील मंजूर केलेल्या विकास कामांची 
कार्यान्वयीन यंत्रणेत बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०१७/१०/प्र.क्र.९६७/ पर्यटन, 


दिनांक:- १९ एप्रिल, २०१८. 


१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०१७/१०/प्र.क्र.९६७/ पर्यटन, 


२) जिल्हाधिकारी, धुळे यांचे पत्र क्र. जिनिस/कक्ष-१३/सांस.२/प्रादे.पर्यटन/२०१८/४२६, 


दि.२८/०२/२०१८. 


शासन निर्णय : 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०१७/१०/प्र.क्र.९६७/ पर्यटन, 
दि.६/२/२०१८ अन्वये प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना २०१७-१८ अंतर्गत धुळे जिल्ह्यातील खालील 
तक्त्यामध्ये नमूद कामांना मंजूरी देऊन निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर मंजूर केलेल्या सर्व कामांची 
कार्यान्वयीन यंत्रणा मूळ शासन निर्णयामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग दर्शविण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ 
येथील पत्रान्वये जिल्हाधिकारी, धुळे यांच्या विनंतीनुसार सदर कामांच्या कार्यान्वयीन यंत्रणेत खालील प्रमाणे 


बदल करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. । मूळ शासन | कामाचा तपशिल ae नव्याने नेमणूक 
मूळ गाता त 
निर्णयातील करण्यात येत 
गाची गा क निर्णयातील 
कामाचा क्रमांक व ग तक असलेली 
ee कार्यान्वयीन oa eee 
ae कार्यान्वयीन यंत्रणा 
यंत्रणा 
| २६) धुळे शिरपूर शहरातील सि.स. सर्व्हे 
नं.२४६२/अ च्या जागेवर 
वरच्या गावातील बालाजी मुख्याधिकारी, नगर 
मंदिराच्या पर्यटकांसाठी | सा.बां.विभाग परिषद, शिरपूर, 
माहिती केंद्र व अभ्यागत केंद्राचे जि.धुळे 
बांधकाम 
२ | २७धुळे शिरपूर शहरातील वरचे गाव 
बालाजी मंदिराच्या परिसरात 
हायमास्ट व दिवाबत्तीची सोय मुख्याधिकारी, नगर 
करणे. सा.बां.विभाग परिषद, शिरपूर, 
१) हायमास्ट १६ मी. -२ नग जि.धुळे 
2) हायमास्ट 92.4 मी. -§ नग 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१७/१०/प्र.क्र.९६७/ पर्यटन, 


३ 


३६) धुळे 


रेल्वे स्थानक व बसस्थानक 
जवळ फूट स्ट्रीट प्रकल्प 
राबविणे 

१) दोंडाईचा नगरपरिषद 
अंतर्गत पर्यटकांसाठी रेल्वे 
स्थानक परिसरात विविध 
सुविधा, फूड स्ट्रीट बांधणे 

२) दोंडाईचा नगरपरिषद 
हद्दीतील बसस्थानक परिसरात 
पर्यटकांकरीता विविध सुविधा 
तसेच सौंदर्यीकरण करणे 


सा.बां.विभाग 


Teal येथे पर्यटकांसाठी 


मुख्याधिकारी, 
नगरपरिरषद 
दोंडाईचा-वरवाडे 
नगरपरिषद, 
जि.धुळे 


३७ धुळे 


तोरणमाळ पर्यटन स्थळाकडे 
जाणारा दोंडाईचा नगरपरिषद 
अंतर्गत पर्यटकांसाठी टुरिस्ट 
स्ट्रीट तयार करणे व 
जलनिस्सारणासाठी अनुषंगिक 
कामे करणे. 

१) दोंडाईचा नगरपरिषद 
अंतर्गत पर्यटकांसाठी टुरिस्ट 
स्ट्रीट तयार करणे व 
जलनि:स्सारणासाठी 
अनुषंगिक कामे करणे 


सा.बां.विभाग 


मुख्याधिकारी, 
नगरपरिषद 
दोंडाईचा-वरवाडे 
नगरपरिषद, 
जि.धुळे 


4 


३८) धुळे 


दोडाईचा येथे सारंगखेडा 
पर्यटन स्थळाकडे जाण्यासाठी 
दादावाडी परिसरात 
पर्यटकांकरीता राजपथ 
निर्मिती व अनुषंगिक कामे 
करणे 

१ दोंडाईचा दादावाडी 
परिसरात पर्यटकांकरीता 
राजपथ निर्मिती व अनुषंगिक 
कामे करणे 

२) दोंडाईचा नगरपरिषद 
हद्दीतील पर्यटकांकरीता 
सौंदर्यीकरण कामासाठी 
डिव्हायडरचे बांधकाम व 
अंतर्गत सुशोभिकरण करणे 

३) दोंडाईचा नगरपरिषद 
हद्दीतील पर्यटकांकरीता 
बागकाम व स्वच्छतागृह बांधणे 


सा.बां.विभाग 


मुख्याधिकारी, 
नगरपरिषद 
दोंडाईचा-वरवाडे 
नगरपरिषद, 
जि.धुळे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१७/१०/प्र.क्र.९६७/ पर्यटन, 


६ । ३९) धुळे १ दो नगरपरिषद a 
ere ; 
परिसरात सौंदर्यीकरण अंतर्गत 
ages pean नगरपरिषद 
7 eee as 
a अनुषंगिक कामे करणे 'बां.वि - 
व अनुषंगिक कामे ी 
aye (RIED व नगरपरिषद, 
फाऊंटन, RRs (शिल्प) व धुळे 
अनुषंगिक कामे करणे जि. 
अनुषंगिक कामे करणे. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१८०४२०११०००९१७२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


indra Laxmikant Lakhote 


ent Of Maharashtra, ou=Tourism And Cultural 


ode=400032, st: arashtra, 


Ravindra 
Vi n r 1c01f7043448a531 ‘be81e46d 183af43c9a 
‘a 9e01eb42c7c7, 
La X aa | ka nt La kh ote serialNumber=93c1 191 9f0c5fba6953b4841 cc8cfd46b2b788da 139e3f 
21b3d79d2cf976efa, cn=Ravindra Laxmikant Lakhote 


Date: 2018.04.20 11:01:48 +05'30' 


(र.ल.लखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
४. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेख), मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे. 
६. जिल्हा नियोजन अधिकारी,धुळे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 
८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती/ पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


